महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक :- ठेवियो १०.२०/(१०९/२०२०)/अर्थ-१ जलसंपदा विभाग, 
Email - vidya.deshpande@..in मादाम कामा मार्ग, 
Ph. No. ०२२-२२७९३४४७ हुतात्मा राजगुरु चौक, 


ज्ञापन :- 


प्रति, 


०८ 40 A -0 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- 08 मार्च, २०२१ 


विषय :- दिवंगत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना ठेव संलग्न विमा योजनेअंतर्गत अनुज्ञेय असलेली 
रक्‍कम अदा करणेबाबत. 


संदर्भ - शासन परिपत्रक क्र. ठेवियो १०.०८/(२४९/२००८)/अर्थ-१, दि. २६.०५.२००८. 


. अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प मंडळ, नांदेड 

. अधीक्षक अभियंता, कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळ, कोल्हापूर 

. अधीक्षक अभियंता, कुकडी प्रकल्प मंडळ, पुणे 

. अधीक्षक अभियंता, सातारा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, सातारा 

. अधीक्षक अभियंता, यांत्रिकी मंडळ, नाशिक 

. अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर 


७. अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक 
८. अधीक्षक अभियंता, नागपूर पाटबंधारे मंडळ, नागपूर 
९. अधीक्षक अभियंता, यांत्रिकी मंडळ नागपूर 


qo. 
११. 
१२. 
93. 
१४. 
१६५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९, 
२०. 
२१. 


ae 


उपरोक्त नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, ठेव संलग्न विमा योजनेसंदर्भात विभागाने 
अवलंबिलेली सुधारित कार्यपध्दत संदर्भाधीन परिपत्रकान्वये निश्चित करण्यात आली आहे. या सुधारित 


अधीक्षक अभियंता, यांत्रिकी मंडळ, नांदेड 

अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ पाटबंधारे मंडळ, यवतमाळ 

अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व वर्धा प्रकल्प मंडळ, अमरावती 

अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड 

अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, सोलापूर 
कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे 

मुख्य अभियंता व संचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक 
अधीक्षक अभियंता,धूळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे 

अधीक्षक अभियंता, जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव 

अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव 
अधीक्षक अभियंता, उभारणी मंडळ, कोल्हापूर 

अधीक्षक अभियंता, विदर्भ जलविद्युत व उपसा सिंचन मंडळ, अजनी, नागपूर 


कार्यपध्दतीच्या अनुषंगाने प्रस्तावांची पडताळणी करण्यात आली आहे. 


२. सन 


निर्वाह निधी 


२०२०-२१ या वित्तीय वर्षासाठी मागणी क्रमांक आय-२ प्रधानशीर्ष २२३५- सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, ६०-इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०४-ठेव संलग्न विमा योजना शासकीय भविष्य 
(09)(09) ठेव संलग्न विमा योजनेनुसार प्रदाने (योजनेतर) (२२३५-०६०५) या लेखाशीर्षाखाळील 
मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीतून सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील स्तंभ-४ येथील मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना 
स्तंभ - ८ प्रमाणे एकूण रू. २४,१०,३६४/- (रक्‍कम रू. चोवीस लक्ष दहा हजार तीनशे चौसष्ट फक्त) इतका निधी 


या ज्ञापनाव्दारे वितरीत करण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः ठेवियो १०.२०/(१०९/२०२०)/अर्थ-१ 


३. या ज्ञापनान्वये उपलब्ध करण्यात आलेला निधी कोणत्याही परिस्थितीमध्ये दि. 39.03.2029 पुर्वी खर्च 
करण्यात यावा. विहीत मुदतीमध्ये निधी खर्च करण्याची जबाबदारी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 
तसेच निधी विहीत मुदतीमध्ये खर्च न झाल्यास सदर निधी समर्पित करून त्याबाबतचा योग्य तो खुलासा सादर 
करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 
४. या निधी उपलब्धता प्रमाणपत्रानुसार संबंधित कर्मचाऱयांच्या वारसांना वरील रक्‍कम अदा करण्याकरिता 
मंजुरीचे आदेश त्वरीत काढावेत. सदर आदेशाची प्रत शासनास व महाळेखापालांच्या कार्यालयास पाठवावी. 
नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी वितरीत केलेला निधी तात्काळ आहरित करण्याची कार्यवाही करावी. 
५. देयक मंजुरीनंतर देयकाची रक्‍कम, तसेच संबंधितांना रक्‍कम अदा केल्याचा दिनांक इत्यादीचा 
तपशील झासनास त्वरीत कळवावा. आपणांस अशीही विनंती करण्यात येते की, खाली नमूद केलेल्या 
लेखाशीर्षाखालील खर्च - मेळाचे निष्पत्ती दर्शविणारे प्रमाणपत्र (रेकस्निलिएडान स्टेटमेंट) महालेखापालाच्या 
कार्यालयातून घेऊन शासनास पाठवावे. 
६. यावर होणारा खर्च मागणी क्रमांक - आय- २ खालील २२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ६० इतर 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०४ - ठेव संलग्न विमा योजनेनुसार प्रदाने (योजनेतर) (२२३५-०६०५) 
या लेखाज्रीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखाली संगणकीय वितरण प्रणालीव्दारे वितरीत केलेल्या तरतूदीतून 
भागवावा. 

सदर झासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करून देण्यात येत असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२१०३१०११४८४३५२२७ असा आहे. हे ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Uddhav Rabhaji 
Dahiphale 


Digitally signed by Uddhav Rabhaji Dahiphale 
DN: CN = Uddhav Rabhaji Dahiphale, C = IN, S = 
ishtra, O = Government ॥ Of Maharashtra, OU = 


(उद्धव दहिफळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सहपत्र - विवरणपत्र 


महालेखापाल कार्यालय, मुंबई / नागपूर 

अ.मु.स. (जसं.) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सचिव (लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
लेखा कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अर्थ -१ कार्यासन संग्रहार्थ. 


प्रत- १ 
२ 
2 
8 
दु 
& 


ce Soe Or LPS ULC 


पृष्ठ २ पैकी २ 


अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व ।१) सय्यद इब्राहिम सय्यद | eae । UPPD -६/११४ | श्रीमती बसीमाबी शे. एजाज, 
२) गफार नसरुद्दीन आरेखक sot} BRBN- ।श्रीमती हमोदाबी गफार बागवान ६०,००० 
oo | 


एकुण ११४,९३० 
अधीक्षक अभियंता, कोल्हापूर श्रीमती सरीता शिवाजी पाटील, ६०,००० 
पाटबंधारे मंडळ, कोल्हापूर ।पाटील # निरीक्षक ७६१८३ | 
२) रेवणनाथ पांडुरंग कालवा PWMH / | श्रीमती नंदाताई रेषणनाथ खोत, ६०,००० 
is 

भियंता ९५९ पत्नी 


260,000 


ee सकता 0 1711100011021111117 
= 1००१७ अधीक्षक अभियंता, कुकडी |X) हिरामण यशवंत मजुर | कुपाबि -१/५८१ | श्रीमती विश्‍वनाथ हिरामण ६०,००० 
परत्यमळ्ळापण शिदे... aa | 

केदारी asa पत्नी 

शमुख ५७७८० मुख, पत्नी 

४) भास्कर दगडू कुपावि श्रीमती केशर भास्कर व ६०,००० 
कशल | | कक ee | 
: 


एकुण UT 300,000 


अधीक्षक अभियंता, सातारा |१) अनंत रघुनाथ माने | शिपाई | लपावि/ way [strat आनता अनंत माने, पत्नी ६०,००० 
पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, सातारा 
२) महादेव जगन्नाथ श्रीमती प्रतिभा महादेव महाजन 
महाजन 


एकुण UT 220,000 


मंडळ, नाशिक 


&0,000 


1००२६ अधोक्षक अभियंता व नंदकिशोर विश्‍वनाथ शाखा PWMH [श्रीमती वंदना नंदकिशोर ६०,००० 

प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास  ।मोराणकर मोराणकर, पत्नी 

धि 

— 
प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास ™ 
प्राधिकरण, नाशिक २) सुभाष आनंदराव मोरे | कारकुन PWMH - सुभाष मोरे,पत्नी ६०,००० 
| ह| oe 
त 
४) वाल्मीक हिरामण मोजणोदार | पोडब्लुएमएच - | श्रीमती चंद्रकला वाल्मीक जाधव. ६०,००० 


एकुण ४०,००० 


1००३३ अधोक्षक अभियंता, नागपूर | प्रमोद वामनराव कुंभारे | भांडारपाल | बोआरबीएन । श्रीमती कल्पना प्रमोद कुंभारे, पत्नी ६०,००० 
पाटबंधारे मंडळ, नागपूर ४७६२९ 


६०,००० 


1००३७ अधौक्षक अभियंता, यांत्रिको ।१) महाबोर गणपतसिंग मदतनीस । यांअकविना / ।श्रीमती साधना महाविर्रासंग ठाकुर ६०,००० 
मंडळ नागपूर ठाकुर # ९९/२१९ 


एकुण ६०,००० 


1००४० अधीक्षक अभियंता, यांत्रिको । मोहमद ईर्शाद अब्दुल । वाहन चालक | बोआरबीएन |श्रीमती शफिया बेगम मोहम्मद ६०,००० 
मंडळ, नांदेड सलाम. ४६००० ।|ईर्शाद, पत्नी 


1००४५ अधीक्षक अभियंता, यबतमाळ 
पाटबंधारे मंडळ, यबतमाळ 


1००४९ अधीक्षक अभियंता, उध्बे बधो 
प्रकल्प मंडळ, अमरावती 


1००५९ अधीक्षक अभियंता, नांदेड 
पाटबंधारे मंडळ, नांदेड 


अधीक्षक अभियंता व 
प्रशासक, लाभक्षेत्र बिकास 
प्राधिकरण, सोलापूर 


मुख्य अभियंता व संचालक, 
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण 
प्रबोधिनी, नाशिक 


अधीक्षक अभियंता,धूळे 
पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे 


अधौक्षक अभियंता, जळगांव 
पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 
जळगांव 


aden अभियंता व 
प्रशासक, लाभक्षेत्र बिकास 
प्राधिकरण, जळगांव 


एकुण 
१) बाबुराव विश्वनाथ । उपविभागीय | बोआरबीएन - |श्रीमती कमल बाबुराव इदलगावे. 
इदलगावे ३ अधिकारी ३४०१६ 
२) सुधाकर नागोराव वाहन चालक | BRBN/ ।श्रीमती अंजनाबाई सुधाकर ६०,००० 
कन्नाके ३२८७९ ।कन्नाके, पत्नी 
जाधव 


१३५,४३० 


१) श्री. विनोद वाहन चालक | बोआरबीएन | श्रीमती शोभा विनोद fae, पत्नी ६०,००० 

कता | स 
अभियंता ३९५४७ 

राजने 


260,000 
१) व्यंकटेश एल अनुरेखक BRBN- | श्रीमती कोशल्या व्यंकटेश ६०,००० 
"== | 
२) यादव गंगाराम UPPDY/4 2s |।श्रीमती संजनाबाई यादब आठवले. ६०,००० 
| णी ली 
३) आनंदा भुजंगा NID(N)/ २१५ |श्रीमती अनंजना आनंदराव ६०,००० 
ee | 


60,000 


एकुण 
१) धनाजी तुकाराम कालवा भोपावि / ९१२ | strat सविता धनाजी परकाळे ६०,००० 
विशी | 
२) श्रीमती शिवम्मा कालवा सोपावि/ ६७८ [St नागेद्र व्यंकप्पा मोची, मुलगा ६०,००० 
————e— | 


20,000 


गडी 
पत्नी 


एकण ६०,००० 


लक्ष्मण राघो टोंगारे मजूर । संचालक/मेरी/€ |श्रीमती शिलाबाई लक्ष्मण टांगारे, ६०,००० 
DO/N/44 


cal 


१) किसन पुंजा डाबल मजुर युजोपी / १४४ । श्रीमती जिजाबाई किसन डाबल. ६०,००० 
पत्नी 
२) गोरख दोधा जाधब । वरोष्ठ लिपीक | 7?७॥/॥प- |श्रीमतो सविता गोरख जाधव, पत्नी ६०,००० 
६४४२७ 
एकुण 


220,000 


= “ ™ : " 
शड 


एकण ६०,००० 


१) श्री. रमेश कारभारी मजुर गिपावि/ १०७८ | श्रीमती वंदनाबाई रमेश बागुल, ६०,००० 
बागुल 
२) प्रकाश लक्ष्मण जोशी मजुर गिपावि / १२१५ | श्रीमती मंगला प्रकाश जोशी, पत्नी 


एकुण UT 220,000 


एकुण ६०,००० 


1००८० अधीक्षक अभियंता, उभारणी |बाळासाहेब विठ्ठल बाबर | आरेखक PWMH/ ।श्रीमतो संगिता बाळासाहेब बाबर. ६०,००० 
मंडळ, कोल्हापूर श्रेणी-३ ६७६८४ 


२१ | ४६०१००४०९७ अधौक्षक अभियंता, विदर्भ ।पुंडलिक सुदाम डहारे, ।कनिष्ठ लिपिक| बीआरबीएन - श्रीमती रेखा पुंडलिक sen, पत्नी ६०,००० 
जलविद्युत ब उपसा सिंचन | कनिष्ठ लिपीक 
| 


et 
UU (रुपये MAT लक्ष दहा हजार तीनशे चोसष्ट फक्त) २,४१९०,३६४ 
टिप # :- उपरोक्‍त अ. क्र. (२) (००१३) मधील (१) व (२), अ.क्र. (८) (००३७) मधील (१) आणि अ.क्र. (११) (००४५) मधील (१) येथे नमुद कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना शासन ज्ञापन क्र. ठेवियो 


१०१९/(प्र.क्र. १७७/१९)/अर्थ-१ दि. ३.०३.२०२० अन्वये निधी उपलब्ध करुन दिला होता. परंतु नियंत्रक अधिकाऱ्यांमार्फत सदर निधी अखचित राहिला व शासनास समर्पित केल्यामुळे या 
आदेशाद्वारे निधी पुनश्च उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 


U dd h av R ab h aj | थता signed by Uddhav Rabhaji Dahiphale 


= Uddhav Rabhaji Dahiphale, C = IN, S = 
. Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, OU = 
Water Resources Department 
D a h | p h a | 8 Date: 2021.03.12 12:13:24 --05'30' 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


